वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी येथे राष्ट्रीय कृषि विकास योजने 
अंतर्गत “Farmers Participatory Action 
Research Programme _ for Citrus 
Greening Management with Sustainable 
Development” या प्रकल्पाच्या रुपये 
४९३.०० लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३४ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त-शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२१४-ओ 
दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रशा.मा./५७२/२०२४. दि.१४.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ०८.०१.२०२४ 
रोजी झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये "Farmers Participatory 
Action Research Programme for Citrus Greening Management with Sustainable 
Development", हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राबविण्यास 
मान्यता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात 
रु.४९३.०० लाख निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीने रु.४९३.०० लाख नियतवाटप मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान केळी आहे. त्यानुसार 
संचाळक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत "Farmers 


Participatory Action Research Programme for Citrus Greening हा प्रकल्प Management 
with Sustainable Development", हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत "Farmers Participatory Action Research 
Programme for Citrus Greening Management with Sustainable Development", 
या प्रकल्पासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी, येथे राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्पाचा एकूण रु. ४९३.०० लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी, VOT लाख फक्त) 
फक्‍त खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर प्रकल्पाच्या तीन वर्षाच्या खर्चाचा तपशील सोबतच्या "परिशिष्ट अ" नुसार राहील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे 
प्रलंबित दायित्व विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 

५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी, येथे राबविण्यात येईल. 

६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक 
प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला, तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल 
याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण, उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
वेळोवेळी सादर करावीत. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२३१५१५१७५००१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRATIBHA oahu Sa ळल 


2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85F75F15 
9984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED5 
C1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.02.23 15:25:22 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. कृषी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-ओ 


५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे. 

६. कुलगुरु/कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
७. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

१३. सहसंचालक, SA व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

ag. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१७. राकृवियो कक्ष, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-ओ 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय क्र.मफुवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-अओ, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट 
Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GoI/GoM (Rs. in lakh) 
Sr Components Total | Applicable Cost Sharing Partners 
N Cou Ongoing 
९ : Scheme of 
(In Gol/GoM 
Lakhs) Name RKVY Implementing Agency 
Beneficiary 
(Farmers, Field, Demo, 
Rally) 

1 Equipment’s for Citrus Greening molecular diagnostic laboratory: 
1 Microscope 7.00 GeM Vasantrao Naik 
2 Stereo Zoom Microscopes 3.77 GeM Marathwada Krishi 
3 Computer (2) 2.60 GeM 100% Vidyapeeth, Parbhani 
4 Ultra violet Cabinet 1.00 GeM 
5 Wooden Insect Storage cabinet 1.09 GeM 
[6 | Vertical Laminar Air Flow cabinet (2) 12.00 GeM 
7 Insect Boxes (25) 1.10 GeM 
[8 | Fermenter (200 lit) (6) 108.00 GeM 
19 | Laboratory Refrigerator (2) 2.00 GeM 
10 BOD incubator (2) 10.00 GeM 
11] Air Conditioner 6 Ton (4) 2.08 GeM 
12 Orbital Shaker Incubator (2) 20.0 GeM 
13 Planetary ball Mill [6.00 | GeM 
14 Top Loading Table Top Autoclave (2) 20.00 GeM 
15 Refrigerated Centrifuge 8.00 GeM 
16 Water Purification System 6.45 GeM 
17 Conventional PCR 6.50 GeM 
18 Real Time PCR 28.00 GeM 
19 Gel Documentation System 16.70 GeM 
20 Stainless Steel Racks (40) 6.00 GeM 
21 Online UPS (2) 23.20 GeM 
22 Power Generator 11.00 GeM 
23 Weighing Scale 220 g 13.50 GeM 
24 Deep Freezer 5.00 GeM 
25 Laptop (2) 2.00 GeM 
26 Digital Data logger (2) 3.20 GeM 
27 Oven Machine (2) 4.70 GeM 
28 Variable Volume Micropipette (2) 2.00 GeM 

Total 332.89 
डर Glassware’s 20 GeM 
3 Chemicals 20 GoM 
4 Plastic wares 20 GeM 
5 Field Visit, collection and molecular diagnosis 80.00 GoM 

of diseased samples (@ Rs 1000 per sample 

(Rs 10 Lakhs /district) 
षि HRD 10 GoM 

(Training (Field days, meetings and in- 

house training, study materials) 
7 Administrative & Implementation cost (@ 2% | 9.65 GoM 

of the project Rs.482.89lakhs)forContractual 

services, Training (as per ATMA Guidelines 

2018), POL, TA-DA &Hiring vehicle etc. 

Grant Total 

Rs.492.54 Lakhs (493lakhs) (Four Crore, Ninty two thousand fifty four ) 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
P R ATI BH A M AD H AV DN; c=IN, “GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou-URBAN DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1eBbda9b4591851751159984ba680Fd, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGEDSC1ES4483490119 
EE04S6AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.02.23 15:25:56 +05'30! 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


